भाषा उप संचालक (अनुवाद व शब्दावली), भाषा 
संचालनालय, मुंबई या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
सोपविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन SSS क्रमांक : भाअका-२०१८/प्र.क्र.१०३/आस्था-२ 
८ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १९ ऑक्टोबर,२०१८. 


संदर्भ : 9) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. वेतन १३११/प्र.क्र.१७/सेवा-३, दि.२७.१२.२०११ 
२) भाषा संचालनालयाचा कार्यालयीन आदेशा क्र. रापअ(नियुक्‍ती)२०१७/प्र.क्र.१०६/ 
१७६०/चौदा, दि. ०८.११.२०१७. 
3) भाषा संचालनालयाचे पत्र क्र. रापअ(नियुक्‍ती)२०१७/प्र.क्र.१०६/२४३४/चौदा, 
दि.२६.०९.२०१८. 


शासन आदेशा 


भाषा संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील भाषा उप संचालक (अनुवाद व शब्दावली) हे पद दि. 
09.99.2099 पासून रिक्‍त आहे. संदर्भ २ अन्वये या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दि. ०८.११.२०१७ पासून 
श्री. अ.वा.गिते, सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. 

संदर्भ ३ अन्वये भाषा संचालनालयाच्या पत्रास अनुसरुन दि. ०१.११.२०१८ पासून पुढे १ वर्षपर्यंत 
किंवा पद पदोन्नतीने भरले जाईपर्यंत यापैकी जे अगोदर होईल तोपर्यंत भाषा उप संचालक (अनुवाद व 
शब्दावली) या पदाचा सदर अतिरिक्त कार्यभार पुढे सुरु ठेवण्यास या आदेशाद्वारे शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. 

प्रस्तुत आदेश संदर्भ १ क्र.येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान 


करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः भाअका-२०१८/प्र.क्र.१०३/आस्था-२ 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८१०१९१५०७२२६८३३ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


M p Digitally signed by 
os M. P. Kudtarkar 


Date: 2018.10.19 
Kudtarkar 17.33.14 40550 
(4. 4. कुडतरकर) 


कार्यासन अधिकारी 
प्रति, 
१) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
२) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
३) सर्व अवर सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
४) सर्व कक्ष अधिकारी, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
५) संचालक, भाषा संचालनालय, वांद्रे (पूर्व), मुंबई Yoo ०५१. 
६) श्री. अ.वा.गिते, सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली), भाषा संचालनालय, मुंबई. 
७ निवड नस्ती /आस्था -२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


